अधीक्षक अभियंता,सांगली पाटबंधारे मंडळ, 
सांगली अधिपत्याखालील अंतर्गत बांधकाम 
कार्यप्रणालीतील लघु पाटबंधारे विभाग,सांगली 
विभाग व ३ उपविभाग विभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते 
दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२२/(२७९/२०२२)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२/०९/२०२२ 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक FATS २०२२/(९५/२०२२)/लपा, दिनांक : ३१/०३/२०२२. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि. १८.०८.२०२२. 
३) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ,सांगली यांचे पत्र जा.क्र.सांपामं/आ-५/ 
४१४५/२०२२,दि. २९.०७.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता,सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली अंतर्गत 
बांधकाम कार्यप्रणालीतील लघु पाटबंधारे विभाग,सांगली या कार्यालयातील विभाग व ३ उपविभाग नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ८० पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. संदर्भ क्र. २ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- 
आता संदर्भ क्रमांक अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट ३“अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,सांगली पाटबंधारे मंडळ,सांगली अंतर्गत बांधकाम कार्यप्रणालीतील लघु 
पाटबंधारे विभाग,सांगलळी व ३ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील८० पदांना दि.०१/०९/२०२२ 
ते दि .२८/०२/२०२३ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील . 
२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे 
सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍्त/व्यपगत झाळेळी नसतील. 
४) अधीक्षक अभियंता,सांगळी पाटबंधारे मंडळ,सांगळली यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधीळ घट/पदांमधीलळ वाढ/सेवानिवृत्ती इ. 
माहिती अंतिम/अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा पुढील नमुद लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२७९/२०२२)/लपा 


“नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१, मोठे 
व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 
कर्जे (ov) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४) (०१), महाराष्ट्र कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अडांदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १६२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा. त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८.०८.२०२२ 
अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९१२१७१८३५७१२७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.12 17:24:05 +05'30' 
(रेखा भवार) 
सहपत्र :- परिशिष्ट “अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखा परिक्षा) महाराष्ट्र,मुंबई 

२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
३. मुख्य अभियंता (जसं),जलसंपदा विभाग, पुणे 

४. अधिक्षक अभियंता,सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 

५. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग,सांगली 

६. कक्ष अधिकारी (अर्थ-२),जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी आ (प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
८. आ पुनर्रचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

९. कोषागार अधिकारी,जिल्हा सांगली 

१०. लपा कार्यासन,संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२७९/२०२२)/लपा 


कार्यालयाचे नाव - अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ,सांगली अंतर्गत बांधकाम कार्यप्रणालीतील 
लघु पाटबंधारे विभाग,सांगलळी व ३ उपविभाग 


परिशिष्ट - अ 
(शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२२/(२७९ /२०२२)/लपा, दिनांक १२/०९/२०२२ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 
अ.क्र. पदनाम ल.पा.वि.। ल.पा.उपवि.| ल.पा.बांध ।ल.पा.बांध एकूण 
सांगली | १,विटा उप वि.,जत | उप वि., 
आटपाडी 
za २ ३ | 8 | षु & | ७ | 

Ew कार्यकारी अभियंता im fo 10 10 1 १ | 
२ | उपकार्य.अभियंता pa fo Ley po 1 १ 
३ | उपविभागीय अभि. ४ “ह. a. ae Poa | 3 
४ ।स.अ.२/शा.अ./क.अ. ४ Q 8 ४ १४ 
५ | प्रथम लिपीक pa fo 10 fo | 1 १ | 
६ | विभागीय लेखापाल 1१ fo po 10 1१ 

आरेखक =a fo | 0 fo q 
८ | सहा.आरेखक a | oo | pF oo | Fo | Pa 
९ ।अनुरेखक | | | q शिळा २ 
| 90 स्था.अ.सहा. po ४ ४ ४ १२ 
हं १ | भांडारपाल pa fo | 0 fF 0__| i 
१२ | वरिष्ठ लिपिक षु Po | q q 9 
१३ | कनिष्ठ लिपिक ४ १ २ २ ९ 
१४ | लघुटंकलेखक | १ | oe 0 | eo [| १ | 
१५ | टंकलेखक ३ १ १ १ द 
१६ | सहा.भांडारपाल १ fo | 0 fF 0__| ae 
१७ | संगणक 1 १_| fo fo fo Pa 
१८ | वाहनचालक १ १ १ १ ४ 
१९ | नाईक १ fo po fF oo 1१ 
२० | शिपाई ५ | lo | Q २ ९ 
२१ । चौकीदार १ fo q q 3 

एकूण ३४ | 0 १८ १८ ८० 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.12 17:24:22 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


